नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 


क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार बारामती नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. १००.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, पूणे यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची 
कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, पूणे यांनी 


घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१)/का-१४११, 


३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, पूणे यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक, नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, पूणे / सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व ard पाळन करणे बंधनकारक 
राहील. 

५. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईंच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या लेखाज्ीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१९५७३५५४१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


id by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


CHARUSHILA ae प 
DEVENDRA CHAUDHARI वळत ता 
(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, पूणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, पूणे, 
३. मुख्य अधिकारी, बारामती नगरपरिषद, बारामती 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१)/का-१४११, दि.१३ ATA, २०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट 
अ. क्र. कामाचे नाव रक्‍कम (रु.कोटीत) 
शि शिवसृष्टी विकसीत करणे. १००.०० 
एकूण १००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


